RNINo . MAHBILL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २८ ( २ ) ] ] 


बुधवार , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगर विकास विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमयुएन -२०१ ९ / प्र.क्र .२१५ / नवि - १८.- ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा .४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
कलम ३ चे पोट - कलम ( २ ) , ( २ क ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा , नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुएन -२०१ ९ / 
प्र.क्र .२१५ / नवि -१८ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून महाराष्ट्र 
शासनाने सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज व माळेवाडी या दोन ग्रामपंचायतीचे एकत्रित स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी “ अकलूज नगरपरिषद ” या नावाने नगरपरिषद गठीत 
करण्याच्या दृष्टीने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट - कलम ( २ ) , ( २ क ) व ( ३ ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या 
प्रस्तावावर आक्षेप मागविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन उद्घोषणा नगर विकास विभाग क्र . एमयएन -२०१ ९ / प्र.क्र .२१५ / नवि -१८ , दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१ ९ स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी , सोलापूर यांच्याकडे एकही आक्षेप प्राप्त झालेला 


नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र 
शासनाला , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे इष्ट वाटते ; 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ४१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( २ ) , ( २ क ) व ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून उक्त स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्याकरीता उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे 
पोट - कलम ( २ ) , ( २ क ) व ( ३ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे “ अकलूज नगरपरिषद ” या नावाने एक नगरपरिषद गठीत करीत आहे . 
उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची “ अ ” 
अकलूज नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 
अकलूज गावचे गावठाण व सर्व्हे नं . १ ते १७० मध्ये असलेले संपुर्ण महसुली क्षेत्र 
माळेवाडी ( अ ) गावचे सर्व्हे नं . १ ते ८७ मध्ये असलेले संपुर्ण महसुली क्षेत्र 

अनुसूची “ ब ' 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमुद केलेले संपुर्ण स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर 

अकलूज नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
पूर्व सर्व्हे नं . २१ , २२ , २४ , २५ , २६ , २७ , ३२ , ३३ , ३४,३८ , ३ ९ , ४३ , ४४ , ४४ भाग , ४५ , 


६४,६७ . 


पश्चिम 


सर्व्हे नं.९९ , ९ ५ , ११० , ११३ , ११४ , १२२ , १३१ , १३४ , १३४ भाग , १३६ , १४१ , १४३ , 


दक्षिण 


१४६,१४७ . 
सर्व्हे नं . ६१ ते ६ ९ , ६ ९ भाग , ७ ९ , ८० , ८२ , ८४,८५,८६ 
३ ते ८,८४ , ८५ , ९ ८ . 
सर्व्हे नं . १ , ३ , ४ , ६ , ९ , १० , १७ , १८ , १ ९ , २१ , २२ , २५ , २६ , २८ , ३१ , १३१ भाग , 


उत्तर 


१३४,१३५,१५३,१५४,१५५,१५६,१५७,१६०,१६२,१६३,१६३ भाग . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 
शारनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 001 , dated the 3rd August 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. MUN - 2019 / C.R . 215 / UD - 18.— Whereas , by the Government Proclamation , Urban Development 
Department No. MUN - 2019 / C.R . 215 / UD - 18 , dated the 11th September 2019 published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part - I - A , Central Sub - Division , Part 1A , Extraordinary , Dated the 11th September 2019 , 
issued in pursuance of the provisions of sub - sections ( 2 ) , ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) , the Government of Maharashtra had invited objections to its proposal to 
issue a notification under sub - sections ( 2 ) , ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , to specify the local area 
of Akluj Gram Panchayat and Malewadi Gram panchayats in Solapur District , being a smaller urban area 
and to constitute a Municipal Council by the name of " the Akluj Municipal Council ” for the said smaller 
urban area ; 


And whereas , the Government Proclamation Urban Development Department , No MUN 
2019 / C.R . 215 / UD - 18 , Dated the 11th September 2019 , was published in the local newspaper ; 

And whereas , the Collector of Solapur District has not received any objection pursuant to the 
Proclamation , within the specifies period ; 

And Whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the Constitution 
of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said local area , more 
particularly described in Schedule " A " appended hereto , to be a smaller urban area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 2 ) , ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the 
said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby specifies 
the said local area to be a smaller urban area for which there shall be constituted a Municipal Council as 
provided in sub - sections ( 2 ) , ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , by the name of the " Akluj Municipal 
Council . ” The boundaries of the said smaller urban area shall be such as are specified in Schedule “ B ” 
appended hereto . 


Schedule " A " 


Description of the Local area to be included in Akluj Muncipal Council 


Goanthan area of Akluj Village and survey no . 1 to 170 in total revenue area 
Survey No. 1 to 87 of Village Malewadi ( A ) in total revenue area 

Schedule “ B ” 


After incorporating the entire local area as listed specified in Schedule " A " 

Revised boundaries of Akluj Municipal Council 


East 


Survey No. 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 32 , 33 , 34 , 38 , 39 , 43 , 44 , 44 Part , 45 , 


64 , 67 . 


West 


Survey No. 99 , 95 , 110 , 113 , 114 , 122 , 131 , 134 , 134 Part , 136 , 141 , 143 , 


146 , 147 . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ४०-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


North 


- 


Survey No. 61 to 69 , 69 Part , 79,80 , 82 , 84 , 85 , 86 , 3 to 8 , 84,85 , 98 


South 


1,3,4 , 6,9,10 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 25 , 26 , 28 , 31 , 131 Part , 


134 , 135 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 160 , 162 , 163 , 163 Part . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


SATISH MOGHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४३ 


नगर विकास विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 

आदेश 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 


क्रमांक एमयुएन -२०१ ९ / प्र.क्र . २१५ / नवि - १८.– ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग , एमयुएन -२०१ ९ / 
प्र.क्र . २१५ / नवि -१८ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ क चे पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) या तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाने सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज व माळेवाडी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी “ अकलूज नगरपरिषद ” गठीत केली आहे 


आणि ज्याअर्थी , नव्याने रचना केलेल्या अकलूज नगरपरिषदेची रितसर रचना होईपर्यंत उक्त नगरपरिषदेचे अधिकार व 
कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 


म्हणून , आता , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) 
कलम ३४० च्या परिच्छेद ( 1 ) च्या कलम ( e ) पोट - कलम ( २ ) व इतर प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे , नव्याने गठीत केलेल्या उक्त नगरपरिषदेची उक्त अधिनियमान्वये यथोचित रचना होईपर्यंत तहसिलदार , माळशिरस , 
जि . सोलापूर यांची नगरपरिषदेचे संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 
शासनाचे उप सचिव . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd August , 2021 


Order 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 


No. MUN - 2019 / C.R.215 / UD - 18.- Whereas , by the Government Notification , Urban Development 
Department , MUN - 2019 / C.R.215 / UD - 18 , dated the 3rd August 2021 issued in exercise of powers conferred 
by sub - section ( 2 ) ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat and 
Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , and of all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra has specified the local area of Akluj Gram Panchayat and malewadi Gram 
Panchayat in Solapur District , being a smaller urban area and to constitute a Municipal Council by the 
" the Akluj Municipal Council ” for the said smaller urban area ; 

And whereas , it is expedient to appoint a Government Officer to exercise all the powers and duties of 
the newly constituted Akluj Municipal Council is duly constituted ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by paragraph ( i ) of clause ( e ) of sub - section ( 2 ) of 
section 340 the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
( Mah . XL of 1965 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby 
appoints the Tahsildar , Malshiras , District Solapur , as an Administrator of the said newly constituted the 
Akluj Municipal Council to exercise all the powers and duties relating to the said Municipal Council is duly 
constituted in accordance with the provisions of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४३ 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र . ०२ / ( १ ) /पं.रां.५ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ 
( सन १ ९ ६२ चा महा . अधिनियम - पाच ) यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) यासह २५४ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन 
क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून सोलापूर जिल्ह्यातून 
वगळीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


स्थानिक क्षेत्र 


निवडणूक 
विभाग 


वगळण्याचा 
दिनांक 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) ( ३ ) 
सोलापूर | माळशिरस 


१ 


३ ऑगस्ट २०२१ 


अकलूज व 
शंकरनगर 


अकलूज गावचे गावठाण व 

सर्व्हे नं .१ ते १७० मध्ये 
असलेले संपूर्ण महसुली क्षेत्र , 
माळेवाडी ( अ ) गावचे सर्वे 
नं .१ ते ८७ मध्ये असलेले 

संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 3rd August 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 


No. ZPB - 2020 / CR - 02 / ( 1 ) / PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of 
section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby excludes from the Solapur District , the local areas specified in column ( 5 ) of the 
Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in column ( 6 ) thereof . 


Schedule 


District 


Block 


Local areas 


Sr. 
No. 


Electoral 
Division 


Date of 
exclustion 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


Solapur 


Malshiras 


3rd August 2021 


Akluj and 
Shankar 
Nagar 


Gaonthan area of Akluj 
Village and Survey No. 1 
to 170 in total revenue 
area , Survey No. 1 to 87 
of Village Malewadi ( A ) 
in total revenue area . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 


- 


क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र .०२ / ( २ ) /पं.रां.५ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ 
( सन १ ९ ६२ चा महा . अधिनियम - पांच ) यांचे कलम ५ यासह २५६ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले 
स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ पासून सोलापूर जिल्ह्याच्या 
माळशिरस गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक 
पीएसई १० ९ ६ / प्र.क्र .११४ / ०५ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर १ ९९ ६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , सोलापूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद १२ मध्ये माळशिरस तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) 
मधील नोंदी समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ माळशिरस गट ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

“ माळशिरस गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून अकलूज गावचे गावठाण व सर्व्हे नं . १ ते १७० मध्ये असलेले संपूर्ण 
महसूली क्षेत्र , माळेवाडी ( अ ) गावचे सर्व्हे नं . १ ते ८७ मध्ये असलेले संपूर्ण महसूली क्षेत्र ” . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


निर्वाचक 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 


वगळण्याचा 
दिनांक 


गण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


सोलापूर 


माळशिरस 


( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
अकलूज व | अकलूज गावचे गावठाण व सर्व्हे नं . १ ते | ३ ऑगस्ट २०२१ 
शंकरनगर १७० मध्ये असलेले संपूर्ण महसूली क्षेत्र , 

माळेवाडी ( अ ) गावचे सर्व्हे नं .१ ते ८७ 
मध्ये असलेले संपूर्ण महसूली क्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ४०-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 3rd August 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2020 / CR - 02 / ( 2 ) / PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause ( 6 ) of sub 
section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby excludes from the Malshiras Block of Solapur District , the local areas specified in 
column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 3rd August 2021 ; and for that purpose 
amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation Department , 
No. PSE - 1096 / CR - 114 / 05 , dated the 19th September 1996 as follows , namely , 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 12 relating to Solapur District , against 
entry in column ( 3 ) relating to Malshiras Taluka , in column ( 4 ) , for the words " Malshiras Block " the 
following shall be substituted , namely , 


" Malshiras Block excluding the following local areas , 


Gaonthan area of Akluj Village and Survey No. 1 to 170 in total revenue area , Survey No. 1 to 87 of 
Village Malewadi ( A ) in total revenue area ” . 


Schedule 


Sr. 


District 


Block 


Local areas 


Electoral 
College 


Date of 
exclustion 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


Solapur 


Malshiras 


3rd August 2021 


Akluj and 
Shankar 
Nagar 


Gaonthan area of Akluj 
Village and Survey No. 1 
to 170 in total revenue 
area , Survey No. 1 to 87 
of Village Malewadi ( A ) 
in total revenue area . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र . ०२ / ( ३ ) /पं.रा.५.- महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम , ( सन १ ९ ५ ९ चा महा . अधिनियम - तीन ) 
यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र 
शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये 
वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग- IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद सोलापूर , 
ग्राम पंचायत अकलूज व माळेवाडी , आणि ग्राम सभा अकलूज व माळेवाडी यांच्याशी विचार विनिमय करून महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . | महसुली गाव 

स्थानिक क्षेत्रे 

गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 


क्र . 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


३ ऑगस्ट २०२१ 


( २ ) 

( ३ ) 
अकलूज व अकलूज गावचे गावठाण व सर्व्हे नं . १ ते १७० 
माळेवाडी | मध्ये असलेले संपूर्ण महसुली क्षेत्र , 

माळेवाडी ( अ ) गावचे सर्व्हे नं . १ ते ८७ मध्ये 
असलेले संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ४०-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 3rd August 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT , 1961 . 


No. ZPB - 2020 / CR - 02 / ( 3 ) / PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause ( ) of sub 
section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 ) , read with clause ( g ) of 
article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that behalf , and in partial 
modification of all earlier notifications issued in this behalf , and after consultation with the Standing 
Committee of the Solapur Zilla Parishad , Village Panchayat and Gram Sabha Akluj and Malewadi in 
Solapur District , the Government of Maharashtra , hereby declares that the local areas specified in column 
( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue village Akluj and Malewadi as specified in 
column ( 2 ) thereof , shall cease to be the village , for the purpose of Part IX of the Constitution , with effect 
from the date shown in column ( 4 ) thereof . 


Schedule 


Local areas 


Date of cessation 


Sr. 
No. 


Revenue 
Village 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


3rd August 2021 


Akluj and 
Malewadi 


Gaonthan area of Akluj Village and 
Survey No. 1 to 170 in total 
revenue area , Survey No. 1 to 87 of 
Village Malewadi 

Malewadi ( A ) in total 


revenue area . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


१३ 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र .०२ / ( ४ ) /पं.रा.५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ 
( सन १ ९ ६२ चा महा . अधिनियम ५ ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) यासह कलम २५४ च्या पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) 
यान्वये महाराष्ट्र शासनाने , शासकिय अधिसूचना , ग्रामविकास विभाग क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र .०२ / पं.रा .५ , दिनांक 
३ ऑगस्ट २०२१ , याव्दारे सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या परिषद सदस्यांच्या पदावधीमध्ये , सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमांमधून , इतर 
गोष्टींबरोबरच यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक विभागाचा समावेश असलेल्या 
स्थानिक क्षेत्रांना त्यांमधून वगळून ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) त्या सीमांमध्ये 
फेरफार केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , हे वगळलेले क्षेत्र आता , अकलूज नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग 
बनलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेला सोलापूर जिल्हा परिषदेचा परिषद सदस्य हा , उक्त जिल्हा 
परिषदेच्या , या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या , वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतो , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत 


आहे ; 


त्याअर्थी , आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा . ५ ) याच्या कलम २५५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) चा उप खंड ( दोन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या संबंधित सदस्यास आपले म्हणणे मांडण्याची 
वाजवी संधी दिल्यानंतर , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या , सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या 
सदस्यास ३ ऑगस्ट २०२१ या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे . 


अनुसूची 
निवडणूक विभाग 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सोलापूर 


अकलूज 


अकलूज 


सौ . शितलदेवी धैर्यशिल मोहिते - पाटील 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 3rd August 2021 


? 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2020 / CR - 02 / ( 4 ) /PR5.- Whereas by Government Notification , Rural Development 
Department , No. ZPB - 2020 / CR - 02 / PR 5 , dated the 3rd August 2021 , issued under clause ( a ) of sub 
section ( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , the Government of Maharashtra during the term of the 
Councilor of the Solapur Zilla Parishad altered the boundaries of the Solapur District by excluding , 
inter alia , therefrom the local areas comprising the electoral Division mentioned in column ( 4 ) of the 
Schedule appended hereto ( hereinafter referred to as the excluded area ” ) ; 

And whereas , the excluded area have now been included in , and forms part of , the Municipal 
Council area of the Akluj Municipal Council , 

And whereas , the Governemnt of Maharashtra is of the opinion that the Councilor of the Solapur 
Zilla Parishad mentioned in column ( 5 ) of the said Schedule , represents the excluded area mentioned in 
column ( 4 ) of the said Zilla Parishad ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of clause ( b ) sub - section ( 2 ) 
of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , 
and after giving , to the concerned councilor of Solapur Zilla Parishad , the reasonable opportunity of 
being heard and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby 
removes with effect from the 3rd August 2021 , the Councilor of the Solapur Zilla Parishad mentioned 
in column ( 5 ) of the said Schedule . 


Schedule 


District 


Block 


Name of the Zilla Parishad Councilor 


Sr. 
No. 


Electroral 
Division 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


Solapur 


Akluj 


Akluj 


Smt . Shitaldevi Dhairyashil Mohite - Patil 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


१५ 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र .०२ / ( ५ ) /पं.रा.५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ 
( सन १ ९ ६२ चा महा . अधिनियम ५ ) याचे कलम ५ सह , कलम २५६ च्या पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( ख ) यान्वये महाराष्ट्र 
शासनाने , शासकीय अधिसूचना , ग्राम विकास विभाग , क्रमांक झेडपीबी २०२० / प्र.क्र . ०२ / पं.रा .५ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ याद्वारे 
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अकलूज पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीमध्ये अकलूज गटाच्या सीमांमधून , इतर 
गोष्टींबरोबरच , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या निर्वाचक गणाचा ( इलेक्ट्रोल कॉलेजचा ) 
समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यांमधून वगळून ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले क्षेत्र ” असा करण्यात आला 
आहे . ) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , हे वगळलेले क्षेत्र आता अकलूज नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग 
बनलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेले अकलूज या पंचायत समितीचे सदस्य या , उक्त पंचायत 
समितीच्या , या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या , वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतात , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत 
आहे ; 

त्याअर्थी , आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा . ५ ) याच्या कलम २५७ 
च्या पोट - कलम ( दोन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करुन , तसेच अकलूज पंचायत समितीच्या संबंधित सदस्यांस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये नमूद केलेल्या अकलूज पंचायत समितीच्या सदस्यास ३ ऑगस्ट २०२१ या 
दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा निर्वाचक गण 

पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 


अ.क्र . 


गट 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


अकलूज ७७ 


श्रीमती हसीना वजीर शेख 


सोलापूर | अकलूज 


२ 


अकलूज ७८ 


श्रीमती हेमलता रघुनंदन चांडोले 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण १३ , 


शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 3rd August 2021 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2020 / CR - 02 / ( 5 /PR-5.— Whereas by Government Notification , Rural Development Department 
No. ZPB - 2020 / CR - 02 / PR - 5 , dated the 3rd August 2021 , issued under clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of 
section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
( Mah . V of 1962 ) , the Government of Maharashtra during the term of Office of the members of the Akluj 
Panchayat Samiti of the Solapur Zilla Parishad , altered the boundaries of the Akluj Block by excluding , 
inter alia , therefrom the local areas comprising the electoral colleges mentioned in column ( 5 ) of the 
Schedule appended hereto ( hereinafter referred to as " the excluded area ' ) ; 

And whereas , the excluded area has now been included in , and forms part of , the Municipal area of 
the Akluj Municipal Council ; 


And whereas , the Governemnt of Maharashtra is of the opinion that the members of the Akluj 
Panchayat Samiti mentioned in column ( 6 ) of the said Schedule , represents the excluded area mentioned in 
column ( 5 ) of the said Panchayat Samiti ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of section 257 of the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and after giving , to the concerned 
members of Akluj Panchayat Samiti , the reasonable opportunity of being heard and of all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby removes , with effect from the 
3rd August 2021 , the members of the Akluj Panchayat Samiti mentioned in column ( 6 ) of the said 
Schedule . 


Schedule 


Sr. 


District 


Block 


Electroral 
Divisions 


Electroral 
Colleges 


Name of the Panchayat Samiti 

members 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


1 


Akluj 77 


Smt Hasina Wazir Shaikh 


Solapur 


Akluj 


Akluj 


2 


Akluj 78 


Smt Hemlata Raghunandan Chandole 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


